बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी 
कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी पुकारलेल्या संपात 
सहभागी झालेल्या शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचा 
अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संघटना १५२२/प्र.क्र.३६/१६-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, ४ था मजला, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ मार्च, २०२३ 


वाचा :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: संघटना १५२२/प्र.क्र.३६/१६-अ, दि. १३.०३.२३ 


प्रस्तावना :- 

बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र 
यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात दिनांक १४ मार्च,२०२३ पासून 
राज्यव्यापी "बेमुदत संप" आंदोलनासंदर्भाबाबत शासनास नोटीस दिली होती. सदर संपात कर्मचाऱ्यांनी 
सहभागी होवू नये असे आवाहन संदर्भाधीन शासन परिपत्रकान्वये करण्यात आले होते. तरीही संपामध्ये 
काही कर्मचारी /अधिकारी सहभागी झाले. मा.मुख्यमंत्री, मा.उपमुख्यमंत्री यांनी जुनी पेन्हान योजना लागू 
करण्यासंदर्भात त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालानंतर आवश्यक तो सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन 
दिल्यानंतर दिनांक २०.३.२०२३ रोजी बेमुदत पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला. या संपात सहभागी झालेले 
जे शासकीय कर्मचारी कार्यालयात अनुपस्थित होते त्यांची अनुपस्थिती नियमित करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र 
यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात दिनांक १४ मार्च,२०२३ ते दिनांक २० 
मार्च, २०२३ या कालावधीत संपामध्ये जे शासकीय कर्मचारी सहभागी झाले होते, त्यांची अनुपस्थिती 
सेवेतील खंड न समजता "असाधारण रजा" म्हणून नियमित करण्यात यावी. तथापि, सदर असाधारण 
रजेचा कालावधी शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक सेनिवे १००१/२९/सेवा-४, दिनांक १४.०१.२००१ च्या 
आदेशास अपवाद करुन सेवेतील खंड न समजता निवृत्तीवेतनासाठी अर्हताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात 
यावा. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३२८१८३६५९९२०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


| SURYAWANSHI 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने SAMPAT 


DASHARATH 


Digitally signed by SURVAWANSHI SAMPAT DASHARATH 
I: ERNMENT OF MAHARASHTRA, 005 


(सं. द. सुर्यवंशी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबारहिल ,मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संघटना १५२२/प्र.क्र.३६/१६-अ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


४. सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. विधानपरिषद /विधानसभा सदस्य (सर्व) 

७. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय ,मुंबई. 

८. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव. 

९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई . 
१०.प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, मुळ न्याय शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर 
११.प्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर 
१२. प्रबंधक, मा.लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई 

१३.सर्व विभागीय आयुक्‍्त/सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 

१४.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी.महाराष्ट्र राज्य , 
१५.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

१६.सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त, 

१७.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका, 

१८.विधिमंडळ ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानभवन, मुंबई (१० प्रती), 

१९.सर्व महामंडळे , मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक, 
२०.सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य 
२१.कार्यासन १६-अ निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


